राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY-RAFTAR 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता सन २०२२- 
२३ मधील अनुसूचित जमातीचा पहिल्या हप्त्याचा 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२२/प्र.क्र.१५९/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- 

१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावरील राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सुचना. 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३.४.२०१७ 

३. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. 9-9/2020-RFS-lll (८२६३२), 
दि.१२.४.२०२२ 

४. केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. 9-9/2020-RFS-lll, दि. २३.६.२०२२ 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. SIA ४४२२/प्र.क्र. १२०/८ अ, दि. १४.७.२०२२ 

६. केंद्र शासनाच्या कृषि व होतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. १-२१/२०१८-३5-॥, दि.२४.०८.२०२२ 

७. कृषि आयुक्तालयाचे क्र. वि.प्र.३/कोक्षेवि/अनु./(र) ३९/२२, दि. २९.८.२०२२ 

. आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीयुछी-२०२२/प्र.क्र. ७/कार्यासन-६, दि.३०.९.२०२२ 


io 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development) 
कार्यक्रम अंमलबजावणी करण्यात येत होती. तथापि, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने 
संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये कोरडवाहू क्षेत्र विकास(3/1)) हा कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 
कॅफ्टेरिया अंतर्गत घेण्याबाबत सूचित केले आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्याचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० 
असे आहे. 


केंद्र शासनाच्या कृषि व होतकरी कल्याण विभागाने संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये सन २०२२-२३ 
या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु.२०००.०० लाख व राज्य हिस्सा रु.१३३३.०० लाख अशा एकूण रु. 3333.33 
रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) सन २०२२-२३ करीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा 
रु.१८०.०० लाख व राज्य हिस्सा रु.१२१.०० लाख अशा एकूण रु.३०१.०० लाख रकमेची अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४४२२/प्र.क्र.१५९/८-ओ 


केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण विभागाने संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक २४.८.२०२२ 
च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY-RAFTAR अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
कार्यक्रमासाठी सन २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जमातीकरिता पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिश्‍ड्यापोटी रु.४७.०० 
लाख व राज्य Pex रु. ३१.३३ लाख SAM एकूण रु.७८.३३ लाख निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांसाठी RKVY-RAFTAR अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना पहिल्या हप्त्याचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
अनुसूचित जमाती ४७.०० ३१.३३ ७८.३३ 
२. सदर रु. ७८.३३ लाख निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
अनुसूचित । मागणी क्र.टी-५, मागणी क्र.टी-५, 


२४०१-पीक संवर्धन, 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


२४०१-पीक संवर्धन, 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


जमाती 


(०१)(१९) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, 


(09)(20) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, 


प्रतीमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम 
(केंपुयो) (राज्य हिस्सा-४०%) 
(अनुसूचित जमाती) (२४०१ ए ५४८) 
३३ अर्थसहाय्य. 


प्रतीमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम 
(केंपुयो) (केंद्र हिस्सा-६०%) 
(अनुसूचित जमाती) (२४०१ ए ५३९) 
३३ अर्थसहाय्य. 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्‍तालय यांना आहरण व संतिरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 
राज्य शासनास सन २०२२-२३ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रिय 
कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक 
राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४४२२/प्र.क्र.१५९/८-ओ 


त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त 
कार्यालयांना feta करावे. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन 
अ.क्र. २ येथील उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिळ, २०१७ च्या शासन 
निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 


६. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधीळ अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन 
अ.क्र. २ येथील उन्नत शोती समृद्ध होतकरी अभियानाच्या दिनांक २७ एप्रिळ, २०१८ च्या शासन 
निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 


७. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात 
यावी व राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात 
यावी व सदरची माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 


८. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रैमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० 
तारखेपर्यंत त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत 
कृषी व सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य शासनाकडे 
पाठविण्यात यावा. 


९. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (३५) कार्यक्रमाच्या उद्िष्टपूर्तीसाठी संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्त नमूद अटी व 
शर्ती विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित 
कराव्यात. 


१०.अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा निधी अनुसूचित जमाती लाभार्थ्याकरीता खर्च करण्यात यावा. 


११.अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ कोणत्या स्वरुपात देण्यात आला, याबाबतची सन 
२०१९-२० तसेच सन २०२०-२१ या वर्षातील माहिती आदिवासी विकास विभागास सादर 
करण्यासाठी, शासनास सादर करण्यात यावी. 


१२.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. ४ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शार्तीची पूर्तता करुन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२२/प्र.क्र.१५९/८-ओ 


तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. ८ येथील आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक च्या शासन निर्णयास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१३. आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र ८ येथील शासन निर्णयातील विहीत अटी व शर्तीची 
पूर्तता होईल याचा दक्षता घेण्यात यावी. 

१४.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१२१६५१५१०७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA 
SOPAN GHADGE 
Date: 2022.10.12 16:56:00 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई Yoo ०३२. 

२. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४. सचिव (आदिवासी विकास विभाग), महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक (सर्व, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१०. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

११. महाळेखापाल (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

१२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१३. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

१४. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व) (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१५. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

१६. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६), मंत्रालय, मुंबई 

qo. निवडनस्ती ¢-3. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


